अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/ 
सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” या संवर्गातून 
“उपसंचालक, गट-अ” संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२ 


दिनांक :- ३०/११/२०२२. 


वाचा:- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/ कार्यासन १२, 
दिनांक ०१/०८/२०१९. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७/०५/२०२१. 

3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी-२०२१/प्र.क्र.४५६/१६-ब (VY, 
दिनांक ३०/०६/२०२१. 

8) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग २०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 
दिनांक ०५/०७/२०२१. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दिनांक १४/०७/२०२१. 


शासन आदेशा :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गातील 
खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांना “उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित)” संवर्गातील (सुधारित वेतन मॅंट्रिक्समधीळल वेतन 
स्तर रुपये 5-२० : ५६,१००-१,७७,५०० या पदावर खालील परिच्छेद -२ येथे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून या 
आदेशान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदरहू पदोन्नतीनंतरची त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात आली 
अधिकारी,इ. गट-ब (राजपत्रित) यांचे महसूल केलेला ते पद व कार्यालय 
नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
ष्‌ श्रीमती सा.स.पराडकर उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, खुला | कोकण-२ कोकण-२ | कृषि व पदुम विभाग (राज्य कृषि मूल्य 
नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई आयोग), मंत्रालय, मुंबई 
२ | श्री.र.तु.कांबळे अ.जा. | औरंगाबाद | औरंगाबाद | उपसंचालक, 
प्रशासकीय-नि-संशोधन अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बीड. 
मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद 
३ | श्री.ज्ञाबा.खडतकर वि. जा नागपूर नागपूर जिल्हा नियाजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अ जिल्हा नियाजन समिती, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात आली 
अधिकारी,इ. गट-ब (राजपत्रित) यांचे महसूल केलेला ते पद व कार्यालय 
नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
४ | श्री.ज्ञाना.घोलप अ.जा. | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, इ.आ.सं.कें., अर्थ विशेष राज्यकर आयुक्त, 
व सांख्यिकी संचालनालय, राज्य कर आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
4 अ.जा. | औरंगाबाद | औरंगाबाद | जिल्हा नियाजन अधिकारी 
(मानव विकास), मानव विकास समिती, 
श्री. एस.व्हि.बनसोडे जालना. 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, (श्री. वै. र. कुलकर्णी, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, बीड जिल्हा नियाजन अधिकारी 
(मानव विकास), जिल्हा नियोजन समिती, 
जालना यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणा-या 
पदी) 
६ | श्री. म.स.खोलगाडगे खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, प्रकाशन शाखा, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई उपनगर. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
७ | श्री. शं.दा.पवार खुला पुणे पुणे संख्याशास्त्रज्ञ (वर्ग-१), 
संशोधन अधिकारी, (मूल्यमापन)., साखर आयुक्तालय, पुणे. 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुख्य 
कार्यालय, मुंबई 
८ | श्रीमती के.म.बेलगांवकर खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (राष्ट्रीय उत्पन्न), 
संशोधन अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
संचालनालय,मुख्य कार्यालय, मुंबई मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
९ खुला पुणे पुणे जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
श्री. कि.कि.इंदलकर जिल्हा नियोजन समिती, 
संशोधन अधिकारी, इ.आ.सं.कें जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,मुख्य ( श्री. संजय मरकळे, जिल्हा नियोजन 
कार्यालय, मुंबई अधिकारी, पुणे यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदलीने रिक्‍त होणा-या जागी) 
7 o | श्री. अ.भ.पाटील खुला पुणे पुणे उपसंचालक, 
सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे सांगली. 
रि १ | श्री.नि.वि.यादव खुला | कोकण-१ | कोकण-१ | उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, रत्नागिरी 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगळी 
१२ | श्रीमती सी.र.आर्दाळकर खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (मूल्यमापन), 
सांख्यिकी अधिकारी (नि), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 


प्रादेशिक कार्यालय, कोकण. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात आली 
अधिकारी,इ. गट-ब (राजपत्रित) यांचे महसूल केलेला ते पद व कार्यालय 
नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१३ | श्री. प्र.सु.भामरे खुला कोकण-१ | कोकण-१ = | जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी, इ.आ.सं.कें., अर्थ जिल्हा नियोजन समिती, 
व सांख्यिकी संचालनालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई 
१४ | श्री. रा. वा. पवार खुला नाशिक नाशिक जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
नियोजन अधिकारी, एकात्मिक मानव विकास समिती, 
आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार. जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे. 
१५ | श्रीमती दि.शा.सुर्व खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
संशोधन अधिकारी, इ.आ.सं.कें., अर्थ जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई शहर. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
१६ | श्री.श.रा.काळे खुला नाशिक नाशिक वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, 
नियोजन अधिकारी, एकात्मिक अपर आदिवासी आयुक्त यांचे कार्यालय, 
आदिवासी विकास प्रकल्प, नाशिक नाशिक. 
१७ | श्री.अ.अ.दुधगांवकर खुला कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (माहिती संचयिका), 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना 
१८ | श्री.य.वि.थोरात खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक esto), 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा 
१९ खुला पुणे पुणे संख्याशास्त्रज्ञ (वर्ग-१), 
औत वि. बोडी सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, ve nee a य यावत पो 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, पुणे (श्रीमती अ. सं. कडू, , यांच्या 
पदोन्नतीने रिक्‍त होणा-या पदी) 
२० | श्री.सं.कृ.शिंदे खुला कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी ग्रामविकास विभाग, 
जिल्हा नियोजन समिती, मंत्रालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
मुंबई उपनगर 
२१ | श्रीमती प्रि.पु.तेलखडे इमाव | अमरावती अमरावती | वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, 
संशोधन अधिकारी (मूल्यमापन), अपर आदिवासी आयुक्त यांचे कार्यालय, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. अमरावती. 
२२ | श्री. भा.ज.वायाळ इमाव | औरंगाबाद | औरंगाबाद | जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद. 


जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलढाणा 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात आली 
अधिकारी,इ. गट-ब (राजपत्रित) यांचे महसूल केलेला ते पद व कार्यालय 
नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
२३ | श्रीमती शी.वै.मेसाळ मज-ड | औरंगाबाद | औरंगाबाद | उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, औरंगाबाद. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद 
२४ | श्री.सु.ठ.चिचाणे इमाव | औरंगाबाद | औरंगाबाद | जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा नियोजन समिती, 
जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर 
२५ | श्रीमती म.र.माने खुला कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, संचालनालय, मुंबई. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, ठाणे 
२६ | श्री.वि.प्र.देशमुख खुला | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (संगणित्र प्रतिष्ठान), 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली 
२७ इमाव कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
श्रीमती स.वि.रणवरे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय प्रादेशिक 
(श्रीमती स.अं.पुजारी) कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
सांख्यिकी अधिकारी, नोंदणी (श्रीमती सु. वि. जाधव, उपसंचालक, 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांचे अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
कार्यालय, पुणे प्रादेशिक कार्यालय, कोकण-नवी मुंबई 
यांच्या पदोन्नतीने रिक्‍त होणा-या पदी) 
२८ | श्री. रा. मा. area इमाव कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
सांख्यिकी अधिकारी (मूल्यमापन), गृह विभाग (परिवहन), 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
२९ | श्रीमती के.र.धरमारे विमप्र अमरावती । अमरावती | उपसंचालक, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, अमरावती. 
अमरावती 
३० । श्री.सो.शं.रेड्डी इमाव | औरंगाबाद. | औरंगाबाद । उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, लातूर. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर 
३१ । श्रीमती सं.पं.मोरे इमाव कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
नियोजन अधिकारी, एकात्मिक जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
आदविसी विकास प्रकल्प, घोडेगांव. ठाणे. 
३२ | श्रीमती वृषाली क्रषिकेरा म विजा | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक, 
(श्रीम.बा.उ.आडके) (आ) जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
सहायक जिल्हा नियोजन री रायगड. 


जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी 


कार्यालय, पुणे 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


अ.क्र. संशोधन अधिकारी/सांख्यिकी प्रवर्ग पसंतीचा वाटप पदोन्नतीनंतर पदस्थापना करण्यात आली 
अधिकारी,इ. गट-ब (राजपत्रित) यांचे महसूल केलेला ते पद व कार्यालय 
नाव, पदनाम व सध्याचे कार्यालय विभाग महसूल 
विभाग 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
३३ | श्री.दि.गो.दातीर भ.ज.क नाशिक नाशिक उपसंचालक, 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, अहमदनगर 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहमदनगर 
३४ | श्री.क.म.कांबळे अ.जा. कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (संनियंत्रण), 
सांख्यिकी अधिकारी, राज्य वस्तू व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
सेवा कर कार्यालय, मुंबई. मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
३५ भ.ज.ब | अमरावती | अमरावती | जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
जिल्हा नियोजन समिती, 
श्री.अ.दि.मस्के जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, अमरावती. 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, रत्नागिरी (श्रीमती व. अ. भाकरे, जिल्हा नियाजन 
अधिकारी,अमरावती यांच्या पदोन्नतीने 
रिक्‍त होणा-या पदी) 
३६ | श्री.य.मो.बुधावले विजाअ | कोकण-२ | कोकण-२ | उपसंचालक (मूल्यमापन), 
सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
जिल्हा नियोजन समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग 
३७ खुला | औरंगाबाद | नागपूर जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
रित रार जिल्हा नियोजन समिती, 
श्री. अ.दि. शिवत यागी वती 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, 7 aN tee oe 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, लातूर ga pee ise) aa 
अधिकारी, वर्धा यांची प्रशासकीय 
कारणास्तव बदलीने रिक्‍त होणा-या पदी) 
३८ | श्री.प्र.व.पाटील खुला । पुणे नागपूर उपसंचालक, 
जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी, जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, 
जिल्हा सांख्यिकी कार्यालय, सांगली. वर्धा. 
२. सदर पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. तसेच त्याची एक प्रत संचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची नसल्यास त्याबाबत लेखी 
स्वरुपात शासनास कळवावे. 

२ मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीतील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने व मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मा.उच्च 
न्यायालयाच्या या निर्णयास अद्याप स्थगिती दिली नसल्याने पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे 
दिनांक २५/४/२००४ च्या स्थितीनुसार सेवाज्येष्ठतेने भरण्याबाबतचा निर्णय सामान्य प्रशासान 
विभागाच्या दिनांक ७/५/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


३ सदर UAT निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ वरिल अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील. 

४ सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५ सदर अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

६ या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही हक्क 
प्राप्त होणार नाहीत. 

७ सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/९/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये “वरच्या संवर्गात 
पदोन्नतीसाठी निवड झाल्यानंतर अथवा तत्पूर्वीच एखाद्या अधिका-यांने पदोन्नतीचे पद स्विकारण्यास 
नकार दर्शविल्यास, त्याचे नांव पदोन्नतीसाठी पात्र असणा-या अधिका-यांच्या निवड यादीतून काढून 
टाकण्यात येईल व पुढील दोन वर्षी होणा-या निवडसूच्यांमध्ये संबंधित अधिका-यांच्या नावाचा विचार 
न करता तिस-या वर्षाच्या निवडसूचीत संबंधित अधिका-यांची पदोन्नतीसाठीची पात्रता तपासण्यात 
येईल. त्यावेळच्या गुणवत्तेप्रमाणे संबंधित अधिका-यांची पदोन्नतीसाठी पात्र ठरल्यास त्याचा नियमित 
निवडसूचीत समावेश करण्यात येईल”. पदोन्नतीचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर पदोन्नती नाकारता 
येणार नाही. 

८) या पदोन्नती आदेशातील ज्या अधिका-यांना कालबध्द पदोन्नती/आश्वासित प्रगती/सुधारित सेवांतर्गत 
आश्वासित प्रगती योजनेचा फायदा मिळालेला नाही त्यांची महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, 
२०१९ नुसार पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतनश्रेणीतील वेतन निश्चिती करण्यात यावी. 

९) सदर आदेश निर्गमित झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्विकारावा. या 
पदोन्नती आदेशातील जे कर्मचारी आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर विहित कालावधीत पदोन्नती स्विकारणार 
नाहीत किंवा विविध सबबी खाली पदस्थापना स्विकारण्यास टाळाटाळ करतील त्याना वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्र:वेतन-१११९/प्र.क्र.३/२०१९/सेवा-३, दिनांक २/३/२०१९ नुसार सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित सेवांतर्गत प्रगती योजनेखाली मंजूर केलेले लाभ काढून घेण्यात येतील, तथापि, 
अशा लाभांची वसुली करण्यात येणार नाही. तसेच असे लाभ काढून घेतल्यानंतर संबंधितांची 
वेतननिश्चिती ही त्यांना जणु काही या योजनेचे लाभ देण्यात आले नव्हते असे समजून महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील नियम १२ च्या तरतुदींनुसार करण्यात येईल. 

१०) मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेल्या मूळ अर्ज 
क्रमांक ६९४/२०१८ संदर्भातील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून संबंधित अधिका-यांना पदोन्नती देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२२११३०१२०९५७५७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO GHADGE 
त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DN: 

P R A K, AS H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f5221 4ff1b58c7e3c653fb93b 
€f856f592941b9d7, 

BABAN RAO G H ADG E pseuconym=9BF6D0531D2000AFE303DD6B121929E620415491, 
serialNumber=77E1 EBA3AEC9A0675410DB6FA1A645387767 1893 
22F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2022.11.30 12:16:09 405'30' 


(प्र.ब. घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ानुसार व नांवाने, 


प्रति, 
संबंधित अधिकारी (मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा HATH: पदोनि-११२२/प्र.क्र.४०/का.१४२७ 


qo, 
११. 
१२. 
१३. 
Ye. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 


२२. 


२२. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (“पत्राने) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई/ नागपूर 

विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ 
अमरावती 

जिल्हाधिकारी, (सर्व) 

आयुक्‍त, MA आयुक्तालय, पुणे 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांचे कार्यालय, ठाणे 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

आयुक्त, दारुबंदी व राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई 

आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 

नोंदणी महानिरीक्षक, नोंदणी महानिरीक्षक यांचे कार्यालय, पुणे 

आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 

उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/ १६-ब), मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव/ उप सचिव/ विशेष कार्य अधिकारी (सर्व, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, नियोजन विभाग (नक्षलग्रसत भागाचा विशोषकृती आराखडा), मंत्रालय, मुंबई 

अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ औरंगाबाद/ 
नागपूर/ अमरावती 

सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई/ नाशिक/ पुणे/ 
औरंगाबाद/ नागपूर/ अमरावती 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

लेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


